प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत सन २०१३-१४ 
ते सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षात प्रशासकीय 
मंजुरी दिलेल्या जिल्हास्तरावरील कामांना उर्वरित / 
स्पिलओव्हरची (Spillover) TPA सन २०२२-२३ 


मध्ये वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
झासन निर्णय क्रमांक : टिडीएस २०२२/०८/प्र.क्र.४३९/पर्यटन, 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : १६ मार्च, २०२३ 


संदर्भ :- 


१) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. टिडीएस 
२०१०/०८/प्र.क्र.४६३/पर्यटन, दि.०४.११.२०१०. 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र..४३/अर्थ-३, 


दि.०४.०४.२०२२. 


शासन निर्णय : 


पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी प्रादेशिक पर्यटन विकास 
योजनेंतर्गत सन २०१३-१४ ते सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षात प्रशासकीय मंजुरी दिलेल्या 
खालील कामांना सन २०२२-२३ या वर्षासाठी स्तंभ क्र-१ मध्ये नमूद केलेल्या जिल्हयातील 


जिल्हाधिकारी यांना स्तंभ क्र-५ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे एकूण रुपये २९,०१,९५,८१६/- 
(अक्षरी रुपये एकोणतीस कोटी एक लक्ष पंच्याण्णव हजार आठशे सोळा फक्त) इतकी 


रक्‍कम वितरीत करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु. लाखात) 
सन २०२२- 
मध्ये 
अ.क्र/ प्रशासकिय | पुर्वी वितरीत कद 
कामे वितरीत 
जिल्हा मान्यता निधी 
करावयाची 
रक्‍कम 
a २ ३ क्या षु 
१ सातारा | प्रतापगड पोहोच रस्ता इजिमा 23 चे 
रुंदीकरण व मजबुतीकरण १. करणे २९९.३५ २५०.०० 
रुदीकरण व मजबुतीकरण करणे २२.६८ 
एकूण | २९९.३५ २५०.०० २२.६८ 
एकूण सन 2093-98  २९९.३५ २५०.०० २२.६८ 
२ वर्धा वर्धा जिल्हयातील पर्यटन विकास कामे 
Lo पवनार नदीघाट परिसरात पेव्हींग 
ब्लॉक बसविणे ८८.५४ 
ब्लॉक , : ee 
ae 00,00 . 
2 पवनार येथे नदीघाटावर काँक्रीट ह y 
स्टेपस्चे बांधकाम करणे. न 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०८/प्र.क्र.४३९/पर्यटन 


different areas as per design 


3 पवनार येथे नदीघाटावर 
लॅन्डस्केपींगचे कामे. री 
एकूण १३६.७५ १००.०० १८.३७५ 
एकूण सन २०१५-१६ १३६.७५ १००.०० १८.३७५ 
३) जळगाव । चाळीसगाव तालुक्‍यातील पाटणादेवी येथील कामांचा विकास करणेबाबत. 
| a | नौका विहार व नौका तळ ३०.०० 
२ लोखंडी पुल 9.00 
३ रस्ता व गटर बांधकाम ७०.०१ १०५.०० २०.७६ 
8 पाईप व मोरी बांधणे ४०.०० 
५ लँडस्केप व गार्डन ५८.०० 
एकूण २१७.०१ १०५.०० २०.७६ 
४ धुळे ळनेर किल्ला परिसर विकास 
१. जोडरस्ता तयार करणे 
२. संरक्षक भिंत व कठडे बांधणे 
३. पिण्याची पाण्याची सोय व 
काँक्रीट Ida तयार करणे. 
४. पायर्‍यांना पेव्हर ब्लॉकची सोय | 0-6: a oe 
करणे. 
५. परीसर सुधारणा करणे. 
६ विद्युतीकरणाची कामे करणे 
एकूण | ६३.४६ ५०.०० ३.३० 
खामगाव नगर परिषद हद्दीतील जनुना तलाव परिसर विकास व बगीचाचे 
५) बुलढाणा सौंदर्थाकरण 
दयीकरण 
Fencing, barr gates, road 
/pathway development, 
a parking jogging trak, 0 २५८.०७ 
theater, food plaza, toilet 
block, resting huts etc. (बाब 
क्र.८ विवाह हॉल वगळून) 
View point development १५.०० 
Children play equipments ८.५० 
Development of jungle 
8 ८.०० १००.०० १०७.५२ 
adventure area 
Statues of wild animals in 
चु children play area and picnic ५.०० 
area 
६ Fountain in garden area २.५० 
9 Landscape furniture ५.०० 
Fire fighting equipment २.५० 
Drinking water fountains for 
8 १.५० 


पृष्ठ १५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०८/प्र.क्र.४३९/पर्यटन 


| 9 | Electrification ११% ३३.६६ 
|! आ... || १ Plumbing & Sanitation 3% 8.92 
१२ Contigencies 2% ६.१२ 
एकूण ३५५.०३ १००.०० १०७.५२ 
६) वर्धा आजनरसरा ता. हिंगणघाट येथील विकास 

[a — | bus stand 24.00 

Concreting of Main — street 

(including foot path, covered 
२ ५०.०० 

drain complete and 

improvement of electric work) 

Installation of max lamp & 3 

phase DP on Main street and 
3 २५.०० 

temple surrounding at 

Anjansara 

६५.०० ८२.५ 

2 parking & compound wall at 

ajansara 

Laying of paving block in 

१०.०० 

parking area 

Sheade (proflex structure) for 
चु devotes at shri = bhojaji ८०.०० 

Maharaj Temple surrounding 

separate Toilet for both male 
६ 80,00 

and female 

एकूण २३०.०० ६५.०० ८२.५ 
वतो आर्वी, जि.वर्धा येथील सारंगपूरी 
७ वर्धा = 

तलावाचे सुशोभिकरण 
शिक का Cafeteria (११.६६ 
२ Kiosk 93.32 
3 Entrance gate ६.०० 
° Bamboo machan ८.०२ 
& Nature trail २७.०६ 
& Boat Jetty and water sport ७२.५६ १८५.०० ११६.१२ 
9 Office ४३.९७ 

Stone pitching ४४.०६ 

Landscaping ३५.०० 
शिळ Children partk 34.22 
pad | Water supply 3% ११.६८ 
१२ Electrification 9% २७.२६ 
१३ Contigencies 3% १२.८५ 


पृष्ठ १५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०८/प्र.क्र.४३९/पर्यटन 


१४ Architectes fees 2% ८.५७ 
एकूण | ४१७.२३ १८५.०० ११६.१२ 
८) बुलढाणा | सिंदखेड राजा विकास आराखडा 
= aa सावकारवाडा जतन व दुरूस्ती १९८.२३३ १७.८२३ १८०.४१० 
२ निळकंठेश्वर मंदिर जतन व दुरूस्ती | १२७.८८८ | २४.१४९ 403.938 
3 काळाकोट जतन व दुरूस्ती ३४४.१८६ ६५.८७० २७८.३१५ 
४ रंगमहळल जतन व दुरूस्ती २१२.०७५ ३०.२४७ १८१.८२७ 
षु राजवाडा (जिजाऊ जन्मस्थान) ४१४.११२ । ३३२.३८९ ८१.७२३ 
एकूण | १२९६.४९४ | ४७०.४७८ ८२६.०१४ 
९) वर्धा मौ.शहालंगडी ता. हिंगणघाट येथील विकास 
Beautification 0 f main street & 
॥ ७ | 900,00 
electric works 
Construction of road and 
2 ३०.०० 
Fencing 
3 Construction of kitchen (94.00 
separate Toilet for both male 
to} ३०.०० 
and female &4.00 ९९ .७२३ 
of paving block in parking 
षु area Landscape paver block 3.40 
ultra tiling & 
६ Contingency ४% ११.५४ 
४] Consultancy charges ४% ११.५४ 
Insurance 1% २.८८ 
एकूण | २६४.४६ ६५.०० ९९.७३ 
एकूण सन २०१६-१७ | २८४३.६८४ | १०४०.४७८ | १२५५.९४४ 
१०) धुळे पाटण येथील आझापुरी देवी व परिसरातील विकास कामे जि. धुळे. 
धि पाटण येथीळ आश्ापुरी मंदिर 
५९.४२ 
परिसर 
२ सुलवाडे येथील महादेव मंदिर 
७.४४ 
परिसर 
३ कमखेडा येथील विठ्ठल मंदिर 
१४.८९ 
परिसर 
8 सवाई मुकटी येथील मुक्तेश्वर मंदिर पाहाता 
परिसर न ८०.०० ७०.३७ 
षु THAR येथील दत्त मंदिर परिसर २२.५४ 
द दत्ताणे येथील दत्त मंदिर परिसर ११.३० 
9 रोहाणे फाटा येथील आझापुरी मंदिर 
२५.४६ 
परिसर 
८ भाववाढ ५% ७.७९ 
आकरसिमिकता ४% ६.२३ 
1१०७ | ० वास्तुविशारद फो ३% १.९७ 


पृष्ठ १५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०८/प्र.क्र.४३९/पर्यटन 


1१०७ | विमा १% १.५५ 
a —— ती GST 92 % २९.४५ 
१२ सेंटेजचार्जस ५% ७.७९ 
१३ विद्युतीकरण 4 % ७.७९ 
१४ क्वालिटि कंट्रोल आणि टेस्टींग 
१.५% २.३३ 
एकूण | २२०.७४ ८०.०० ७०.३७ 
११) वर्धा नाचणगांव येथील भोसलेकालीन सराय (किल्ला) चा विकास 
| जुन्या बांधकामाची देखभाल ३५.०० 
२ वाल कंपाऊंड ३०.०० 
३ पदपथ आणि स्टोन पेव्हींग ४६.०० 
४ OS स्केपींग १५.०० 
षु प्रवेशद्वार आणि फॅब्रीकेडान ८.९ ९०.०० ४२.५ 
न शिल्पकला आणि स्मारके ११.०० 
७ विद्युतीकरण आणि प्लंबींग २०.०० 
८ मुलांचे साहित्य ३.५ 
९ संकीर्ण कामे ५.५ 
एकूण १७४.९० ९०.०० ४२.५ 
१२) वर्धा घोराड येथील बोर नदी पात्राचे सौंदर्यीकरण व घाट बांधण्याबाबत 
i il शौचालये ३६.६२ 
२ चेजिग रुम ८१.९५ 
३ घाटपायऱ्या ५५.०० 
४ भूसपाटीकरण व बगीचा ३४.१० 
षु विमा १% २.०७ 
६ आंतर्गत व बाह्य विद्युतीकरण १०% २०.७६ ह रो) 
७ आंतर्गत व बाह्य पाणी पुरवठा ५% १०.३८ 
प्रकाश व्यवस्था 4% १०.३८ 
९ आकस्मिक 2% ४.१४ 
[१0 | ० वास्तुशास्त्रज्ञ शुल्क ४% ८.२८ 
एकूण | २६३.६८ ३०.०० ११६.८४ 
१३) वर्धा अंतोरादास टेकडी, ता. आष्टी, जि. वर्धा येथील विकास कामे 
(१. - __| Lavatory block for Visitors ४२.८४ 
२ Bhakta Nivas first floor ३९.७१ 
3 Internal road & drains ४९.५० २०.०० ७२.१५ 
8 BT renewal of exisiting road २.२४ 
चु New approach road with steps 30.00 
एकूण | १६४.२९ २०.०० ७२.१५ 
१४) परभणी | श्री संत ईश्वर सिंग महाराज वंजारा समाज संत समाधीस्थळ, अमरगड ता जितूर, 
जि. परभणी येथील तीर्थक्षेत्राचा विकास करणे 
(1. यात्री निवास ३८.७३ २३५.०० ३२.६३ 


पृष्ठ १५ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०८/प्र.क्र.४३९/पर्यटन 


२ सभामंडप १११.७८ 
३ किचन रुम २०.७० 
४ डायनिंग हॉल २०.७० 
षु स्टोर रुम ८.२८ 
६ विद्युतीकरण बाहय ६% १२.०१ 
9 विद्युतीकरण अंतर्गत 4% १०.०० 
८ पाणीपुरवठा व स्वच्दता ५% १०.०० 
९ अंतर्गत सी सी रोड ८.४० 
1१०७. | ० फर्निचर | 4.00 | 00 
a ——— | ST Gl नाला १.६० 
१२ आकरस्मिकता ४% ८.०० 
१३ सेंटेज चार्जस 4% १०.०० 
१४ भाववाढ १०% २४.३२ 
१५ सेवाकर १५% १४.५९ 
१६ वास्तुविशारद फी ०.१५ 
एकूण | ३००.२६ 234.00 32.83 
१५) जालना श्री क्षेत्र जाईचा देव (जयदेववाडी) ता. भोकरदन येथील विकास कामे 
1. | सिमेट काक्रोट रोड व पेव्हर ब्लॉक 
200,00 
बसविणे 
संरक्षण भिंतीचे बांधकाम करणे १००.०० ११०.०० १०२.५० 
आर. ओ. प्लांटसह पिण्याच्या 
१५.०० 
पाण्याची व्यवस्था करणे 
एकूण 394.00 990,00 402.40 
एकूण सन २०१७-१८ | १४३८.८७ | ५६५.०० ४३६.९९ 
१६) नाशिक | गिरणारे येथील विकास कामे ता.जि.नाशिक येथील विकास कामे 
a पेव्हर ब्लॉक बसविणे २५.०० 
२ भुमिगत गटार बांधणे ४०.०० १०.०० ४२.५० 
३ रस्ता कॉक्रीटीकरणे ३०.०० 
एकूण ९५.०० 40,00 ४२.५० 
१७) नाशिक । प्राचीन गंगासागर देवस्थान, टेहरे 
येथे सभामंडप, कंपाऊड वॉल, | ७५.६६ ६०.७६ ७.४५ 
ग्राउंड लेव्हल, पेव्हर ब्लॉक 
एकूण| ७५.६६ ६०.७६ ७.४५ 
श्री. सावता महाराज मंदिर, पाटणे 
१८) नाशिक | सभामंडप, कंपाऊड वॉल, ग्राउंड ६५.४४ ५८.९३ ३.२६ 
लेव्हल, पेव्हर ब्लॉक 
एकूण | ६५.४४ ५८.९३ ३.२६ 
१९) धुळे जोगेश्वरी माता मंदिर परिसर पर्यटन विकास कामे, बेटावद, ता. शिंदखेडा 
ae जोगेश्वरी माता मंदिर परिसर कामे ८२.८५ 
२५.०० ३७.४१ 
it ae _ || जी.एस.टी १२ % ९.९४ 


पृष्ठ १५ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०८/प्र.क्र.४३९/पर्यटन 


२ कामगार विमा १% ०.८२ 
३ वृक्षारोपन ०.५% ०.४१ 
४ आकरस्मिकता ४% ३.३१ 
4 वास्तुविशारद 3 % २.४८ 
VHT} ९९.८१ २५.०० ३७.४१ 
२०) धुळे मौजे वाठोडे ता. शिरपूर येथे पर्यटन विकास कार्यक्रमांतर्गत तापी नदीच्या काठावर 
मारोती मंदिर व परिसर विकसित करणे 
शि सभामंडप बांधकाम करणे ८.६२ 
२ मंदिरास आवार भिंतीचे बांधकाम | ३५.१६ 
करणे 
३ काँक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करो १०.५० 
is रस्त्यालगत संरक्षक भिंत बांधणे १८.७७ 
Se पायऱ्यांचे बां २०.०० ६२.५७ 
षु काक्रीट WIAA बांधकाम करणे १७.६२ 
६ नदी घाट बांधकाम ३३.१९ 
७ आकरस्मिकता ४% ४.९५ 
८ जी.एस.टी. १२% १४.८६ 
९ वास्तुविशारद फो २% २.४७ 
एकूण | १४६.१४ २०.०० ६२.५७ 
२१) जालना श्री क्षेत्र आजोबाई माता संस्थानआन्वा, ता.भोकरदन येथील विकास कामे 
i> | सिमेट काक्रीट रोड व पेव्हर GIG | २००.०० 
बसविणे 
२ मंदिर परिसर सुशोभिकरण करणे १००.०० २७५.०० २०.०० 
३ आर. ओ. प्लांटसह पिण्याच्या| १५.०० 
पाण्याची व्यवस्था करणे 
एकूण | 394.00 २७५.०० २०.०० 
२२ नाशिक । श्री क्षेत्र विखान्याचा पहाड 
हनकुमंतपाडा (वार्षी) ता. देवळा 
येथील विकास कामे. (संभामंडप, 
शौचालय, भक्त निवास, पेव्हर oe Pee a 
ब्लॉक, वॉल कंपाऊंड, पार्किंग 
परिसर व रस्ता क्रॉक्रीटिकरण) 
VHT] १९९.८९ २०.०० ३९.९७ 
२३) औरंगाबाद मौजे बाबरा ता. फुलर्बी येथे सावता 
महाराज मंदिरासमोर सभागृहाचे | १९.९९ ९.६५ ५.१७ 
बांधकाम करणे 
एकूण १९.९९ ९.६५ ५.१७ 
२४) बीड मौजे दिद्रुड ता. माजलगाव येथील विकास कामे 
१. मौजे दिद्रुड मा. माजलगाव येथील 
लेडी नदीचे सुशोभिकरण करणे as क र्क 


पृष्ठ १५ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०८/प्र.क्र.४३९/पर्यटन 


२. मौजे fegs मा. माजळगाव। ९९.९९ 
येथील सरस्वती नदीचे 
सुशोभिकरण करणे 
३. मौजे fegs मा. माजलगाव | २७.७७ 
येथील लेडी नदीचे सुशोभिकरण 
करणे (उद्यान व सार्वजनिक 
शौचालय बांधकाम करणे) 
एकूण | २२७.७४ २५.०० १०१.३७ 
२५) नाशिक | सुळेवाडी येथे घाट व परिसरात र 
३०.०० २०.०० .00 
सुधारणा करणे 
एकूण ३०.०० २०.०० ५.०० 
२६) नाशिक | वैकुंठवासी ह.भ.प. मास्तरबाबा 
देवस्थान परिसर खायदे येथे परिसर | ५०.०० २०.०० १५.०० 
सुशोभिकरण करणे 
एकूण ५०.०० २०.०० १५.०० 
२७) नाशिक श्री. विरोबा महाराज देवस्थान 
बांधणे ५०.०० २०.०० १५.०० 
साकुरी (नि) भक्‍त निवास बांधणे 
एकूण ५०.०० २०.०० १५.०० 
एकूण सन २०१८-१९ १३७४.६७ ५६४.३४ ३५४.७० 
२८) नाशिक | माता वज्रेश्वरी मंदिर, शिरसगाव लौकी, ता. येवला, जि. नाशिक येथील विकास कामे 
शिळ अ हायमास्ट बसविणे १३.२४ 
२ घाट बांधणे १०.०० 
३ भक्‍त निवास इमारत बांधणे १५.०० 
४ सभामंडप बांधणे १५.०० १०.०० ४४.१२ 
4 शौचालय युनीट बांधणे १५.०० 
नि वाहनतळ बांधणे १५.०० 
पेव्हर ब्लॉक बसविणे १५.०० 
एकूण ९८.२४ १०.०० ४४.१२ 
२९) नाशिक | नाशिक मोरवाडी सिडको येथील 
सेंट्रल पार्कच्या सुशोभीकरणासाठी दी) oer ie 
पर्यटन विकासाबाबत. 
एकूण १५०.०० २५.०० ६२.५० 
३० नाशिक | सटाणा ता. बागलाण भाक्षी रोड 
येथील स.नं.६७/१ (क) मधील 
नियोजीत दादासाहेब रावल स्मृती 
३५.०० २०.०० ७.५० 
उद्यान विकसित करणे, बहुउद्देशिय 
हॉल बांधकाम 
एकूण ३५.०० २०.०० ७.५० 


पृष्ठ १५ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०८/प्र.क्र.४३९/पर्यटन 


३१ नाशिक | सटाणा नगरपरिषद अंतर्गत विकास कामे 
शिव Wet रोड Bite साई बाबा मंदिर ae 
. mere) 
सभागृहाचे बांधकाम 
गोत १२.०० 48.40 
2 सटाणा येथील श्री wa मंदिर a 
ere) 
परिसरात विकास करणे 
एकूण १०४ | ०४ १२.०० १४.५० 
३२) नाशिक | संत रामगीरबाबा मंदिर, चौंधाणे, ता.बागलाण, जि. नाशिक 
नां भोजनगृह व परिसरात पेव्हर ब्लॉक 
बसविणे ४४.५५ 
बसविणे : ae 
पार्कींग .00 य 
पार्कींग as (9.193 
पिण्याच्या पाण्याची टाकी ७.४९ 
एकूण | 48.00 ६.०० २२.४२ 
३३) नाशिक श्री तिल्केश्वर मंदिर, तिळवण, 
जि.नाशिक येथे पेव्हर ब्लॉक व| २५.०० २.५० ९.३८ 
पथदिवे बसविणे 
एकूण| २५.०० २.५० ९.३८ 
३४) नाशिक | st रोकडोबा हनुमान मंदिर, आराई, 
ता.बागलाण, जि. नाशिक येथे पेव्हर | २५.०० २.५० ९.३८ 
ब्लॉक व पथदिवे बसविणे 
एकूण | २५.०० २.५० ९.३८ 
34) नाशिक | मालेगांव तालुक्‍यातील विकास कामे 
सातमाने नागेश्वर मंदिर परिसरात 
शं २०.०० ९.०० ५.५० 
गार्डन व सभामंडप 
नांदगांव (बु. येथे हनुमान मंदिर 
२ परिसरात पेव्हर ब्लॉक व बाकडे १०.०० व ,.०० ४.५० 
बसविणे 
टिंगरी येथे राधाकृष्ण मंदिर 
3 eat १०.०० शि ४.५० 
परिसरात सभामंडप बांधणे 
वाके येथे महंत बाबा देवमंदिर 
4 ; १०.०० शि ४.५० 
परिसरात सभामंडप 
सौंदाणे मंदिर परिसरात पेव्हर 
षु ss १०.०० शि ५.०० 
ब्लॉक बसविणे 
६ मौजे तळवाडे येथे हनुमान मंदिर 
, ery १०.०० शि ४.५० 
परिसरात सभामंडप बांधणे 
७ कंक्राळे येथीळ मारुती मंदिर 
9 १०.०० शि ५.०० 
परिसरात सभामंडप 
एकूण ८०.०० १३.०० ३३.५० 
३६) नाशिक | बागलाण (सटाणा) तालुक्‍यातील कामे 
मौजे पिपळदर येथे श्रीराममंदिर 
शिया » ४०.०० ५९.०० 93.00 
परिसरात पर्यटन 21S बांधकाम 


पृष्ठ १५ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०८/प्र.क्र.४३९/पर्यटन 


नवेगांव येथे हनुमान मंदिर परिसरात 
२ : १५.०० 
सभामंडप 
een येथे राम मंदिर परिसरात 
3 ‘ : ३०.०० 
सभामंडप बांधकाम 
एकूण ८५.०० ५९.०० १३.०० 
३७) पैठण तालुक्यातील पर्यटन विकास कामे 
औरंगाबाद 
शिंगी नागेश्वर महादेव मंदिर, गेवराई, व 
0,00 
बु.ता. पैठण येथे विविध कामे 
२ लक्ष्मीमाता मंदिर, कडेठाण बु.ता. 
80,00 
पैठण य 
3 शाह सिकंदर बाबा दर्गा, रंजणगाव २०.०० ९०.०० 
३०.०० 
खुरी 
8 गुगलादेवी मंदिर, दाभरुळ ता.पैठण | ४०.०० 
4 नाथ मंदिर पैठण येथील विकास 
५०.०० 
कामे 
एकूण | २००.०० २०.०० ९०.०० 
३८)नाशिक | कजवाडे शंकर महाराज मंदिर 
परिसरात पाण्याची टाकी, पेव्हर १५.०० pe (9.82 
ब्लॉक बसविणे 
एकूण १५.०० | 00 | ७.४२ 
३९) नाशिक | काशी fader शिव मंदिर 
ब्राम्हणगाव परिसरात पर्यटन शेड | २०.०० Ee ९:८८ 
बांधणे ता.सटाणा 
एकूण २०.०० | 00 | ९.८८ 
एकूण सन २०१९-२० | ८९७.०१ १७०.०० 323.80 
रायगड द शोवटचे कुडपण र U रस्त्यालगत 
४०) रायगड | a कुडपण येथे रस्त्यालगत ae aes sinter 
संरक्षण भिंत बांधणे ता. पोलादपूर 
एकूण १००.०० ३०.०० ३४.८४४१६ 
४१) रायगड । मुरुड जंजिरा शहरातील समुद्र 
किनारा महत्तवाचे चौक, प्रवेशा नाके 
व इतर ठिकाणी सी.सी.टीव्ही कॅमेरे ७४.९७ ५०.०० १०.७३५ 
व सेंट्रलाईज कंट्रोल रुम व 
अनुषंगिक इतर सुविधा 
एकूण ७४.९७ ५०.०० १०.७३५ 
४२) नाशिक । मौजे केपानगर येथील विकास कामे, जि. नाशिक 
॥_ | मौजे केपानागर येथे वाहनतळ 
. १५.०० ५.०० ५.०० 
बांधणे 
२ मौजे केपानगर येथे सभागृह बांधणे १००.०० ४५.०० २७.५० 
एकूण | 994.00 ५०.०० ३२.५० 


पृष्ठ १५ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०८/प्र.क्र.४३९/पर्यटन 


४३) नाशिक श्री क्षेत्र दत्त मंदिर, मोह, ता. सिन्नर, जि. नाशिक येथील विकास कामे 
शिळा संरक्षण भिंत बांधणे २५.०० ५.०० १०.०० 
२ भक्‍त निवास बांधणे 400,00 ४०.०० ३०.०० 
एकूण १२५.०० ४५.०० ४०.०० 
४४) बुलडाणा | मौजे पाडळी ता. जि. बुलढाणा येथील तुळजाभवानी मंदिर येथील विकास कामे 
(= मंदिर परिसरात शौचालय बांधकाम 
40,00 3.00 
करणे 
२ मंदिर परिसरात भक्त निवास 
; ४०.०० १२.०० 
इमारतीचे बांधकाम करणे क 
३ मंदिर परिसरात ९.०० मी. उंचीचे न 
च : 40,00 3.00 
हायमास्ट लॅम्प बसविणे ७ नंबर 
8 मंदिर परिसरा पाण्याचे टाकीचे 
द १५.०० ५.०० 
बांधकाम करणे 
एकूण ७५.०० २३.०० २६.०० 
४५) बुलडाणा | मौजे जनुना ता. बुलढाणा येथील भगवती माता मंदिर येथील विकास कामे 
शिका मंदिर परिसरात पाण्याचे टाकीचे 
: १५.०० ५.०० 
बांधकाम करणे 
२ मंदिर परिसरात शौचालय बांधकाम 
१०.०० 3.00 २२.५० 
करणे 
3 मंदिर परिसरात भक्तनिवास 
; ४०.०० १२.०० 
इमारतीचे बांधकाम करणे 
एकूण ६५.०० २०.०० २२.५० 
४६) बुलडाणा | मौजे सोयगाव ता. बुलढाणा येथील शिव विष्णू मंदिर येथील विकास कामे 
aa मंदिर परिसरात शौचालय बांधकाम 
१०.०० ३.०० 
करणे 
२ मंदिर परिसरात भक्तनिवास ली i. Sus 
डर 0,00 ,00 7 
इमारतीचे बांधकाम करणे ग : 
3 मंदिर परिसरात ९.०० मी. उंचीचे 
च १५.०० ५.०० 
हायमास्ट लॅम्प बसविणे ११ नंबर 
एकूण ७५.०० २३.०० २६.०० 
४७ रायगड । मुरुड दत्त मंदिर सुशोभिकरण 
६०.०० १८.०० २१.०० 
करणे, ता. मुरुड 
एकूण | ६०.०० १८.०० २१.०० 
४८) जालना श्री क्षेत्र विठठल रुख्मिणी मंदिर रामसगाव, ता. घनसावंगी जि. जालना 
संरक्षण भिंत व घाट बांधकाम करणे ५५.०० 
छत्रपती चौक ते विठ्ठल रुख्मिणी 
मंदिरापर्यंत सिमेट रस्ता बांधकाम | ६९.९५ ९०.०० ९८.४१ 
करणे 
डोम ats चे बांधकाम करणे ६९.९५ 


पृष्ठ १५ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०८/प्र.क्र.४३९/पर्यटन 


वाहनतळ बांधकाम करणे १९.९९ 
स्वच्छता गृहाचे बांधकाम व भुमीगत 
नाली बांधकाम करणे pe 
मंदिर चढण्यासाठी पाययऱ्याचे 
बांधकामं करणे १९.९८ 
बांधकाम करणे 
घनकचरा व्यवस्थापन we व 
१२.०० 
साहित्य 
एकूण | २८६.८२० ९०.०० ९८.४१ 
४९) कोल्हापूर | 9) निढोरी ता. कागल जि. 
कोल्हापूर येथील महादेव मंदिर 
पेव्हिंग ‘S ३०.०० २०.०० ५.०० 
परिसरात पेव्हिंग ब्लॉक सुधारणा 
करणे 
एकूण ३०.०० २०.०० ५.०० 
५० कोल्हापूर | १) मौजे कागल ता. कागल येथल 
ग्रामदैवत विठ्ठल रखमाई मंदिर 
विकास कामे १०.४९ २.७५ 
१. पेव्हिंग ब्लॉक ६.९९ 
२. रस्ते सुधारणा करणे ८.९९ 
एकूण | १५.९८ १०.४९ २.७५ 
५१ औरंगाबाद म्हैसमाळ (रत्नपुर), ता. खुलताबाद, 
जि. औरंगाबाद येथे बालाजी 
मंदिराकडे जाणारा रस्ता ०/०० ते| 06" जी म 
३/०० रस्त्याचे बांधकाम करणे 
एकूण ३००.०० ९०.०० १०५.०० 
५२) हिंगोली । श्री अमृतेश्वर मंदिर, संस्थान अमरा, ता.जि. हिंगोली येथील पर्यटन विकास कामे 
i> | मंदिर परिसरात पेव्हर Sin 
बसविणे ९९.०० ५०.०० २४.५० 
२ मंदिर परिसरात तारफिन्सींग करणे २८.७५ | 0.00 | ,00 १४.३८ 
३ मंदिर परिसरात घाट बांधकाम 
करणे २७.८२ शि १३.९१ 
करणे 
४ मंदिर परिसरातील विद्युतीकरण, 
पथदिवे,हायमास्ट बसविणे oo शि ति र 
VHT] १७९.८६ ५०.०० ६४.९३ 
एकूण सन २०२१-२२ । १५०२.६३ ५१९.४९ । ४८९.६६९१६ 
एकूण सर्व स्पिलओव्हर | ८४९२.९६४ | ३२०९.३०८ | २९०१.९५८१६ 
२. अटीवशर्ती:- 


१) वितरीत केलेल्या निधीतून खर्च करताना वित्तीय नियमांचे आणि विविध 


नियमांतर्गत नेमून दिलेल्या कार्यपध्दतीचे पालन करण्यात यावे. 


पृष्ठ १५ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०८/प्र.क्र.४३९/पर्यटन 


र) 


4) 


८) 
8) 


40) 


प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेच्या शासन निर्णय, दिनांक ४ नोव्हेंबर, २०१० 
मधील अटी व शार्तीचे उल्लंघन झाल्याचे भविष्यात निदर्शनास आल्यास देण्यात 
आलेला संपूर्ण निधी व्याजासह वसूल करण्यात येईल. 


कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची दक्षता 
घेण्यात यावी. मंजूर अनुदानापेक्षा जादा खर्च झाल्यास त्याची जबाबदारी 
संबंधित जिल्हाधिकारी यांची राहील व जादा खर्चा प्रित्यर्थ जादा अनुदान 
उपलब्ध करुन दिले जाणार नाही. 


मंजूर तरतुदीतून करावयाचा खर्च दिनांक ३१ मार्च, २०२३ पर्यंत करण्यात यावा 
व मंजूर कामे तात्काळ पूर्ण करावीत. 


कामाच्या ठिकाणी सदर काम प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेतून करण्यात 
आल्याचे फलक लावण्यात यावेत. 


ज्या संदर्भात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे त्या प्रत्येक योजनेच्या 
संदर्भात वित्तीय अधिकाराच्या प्रत्यावर्तनानुसार सक्षम प्रशासकीय व वित्तीय 
मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. 

अशा प्रत्येक योजनेबाबत करावयाच्या बांधकामासंदर्भात अथवा खरेदीबाबत 
किंवा सेवा पुरवठा कराराबाबत वित्तीय नियमांप्रमाणे आवश्‍यक ती कार्यपध्दती 
पाळणे आवश्यक आहे. या संदर्भात शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक- 
संकीर्ण-१००२/प्र.क्र.१५/कोषा-प्र ५, दि. ६ फेब्रुवारी, २००२ च्या सूचनांचे 
काटेकोरपणे पालन होईल याची खबरदारी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणेने 
घ्यावी. तसेच शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.बीजीटी-१०.००/प्र.क्र.५६/ २०००/ 
वित्तीय सुधारणा, दिनांक १०.९.२००१ मधील उपाययोजनांची अंमळबजावणी 
तंतोतंतपणे करण्यात यावी. 


तांत्रिक मान्यता विहित स्तरावर घेण्यात यावी. 


रस्त्यांच्या प्रस्तावित कामांच्या प्रकरणांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 
नियमावळलीचे पालन करणे बंधनकारक राहील. 


योजनेत्तर स्वरुपाच्या कामासाठी (देखभाल/दुरुस्ती इ) सदरची तरतूद 
उपयोगात आणली जाणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


११) सदर कामांपैकी जी कामे देवस्थान/संस्थेच्या जागेवर करण्यात येणार आहेत, 


SAT कामांसंदर्भात सदर देवस्थान/संस्थेकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त 
करुन घेणे बंधनकारक राहील. तसेच अशा कामाच्या पूर्णत्वानंतर त्या 
संदर्भातील देखभाल/दुरुस्ती संबंधित संस्थेने करण्यासंदर्भात जिल्हाधिका- 
यांनी संबंधित देवस्थान / संस्थेबरोबर करारनामा करणे बंधनकारक राहील. 
Sa प्रकारच्या देखभाल दुरुस्तीकरीता शासनाकडून यापुढे कोणत्याही 
प्रकारचा निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार नाही, याची नोंद घेण्यात यावी व 
तशी अट करारात अंतर्भूत करण्यात यावी. तसेच या कामामुळे निर्माण होणाऱ्या 


पृष्ठ १५ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०८/प्र.क्र.४३९/पर्यटन 


सर्व सुविधा तसेच पर्यटन स्थळ सर्व नागरीकांसाठी खुले राहील, अशी अट 
करारात समाविष्ट करण्यात यावी. 


१२) सदर निधीतून होणाऱ्या खर्चातून करावयाच्या कामांची भौतिक प्रगती तसेच 
निधीतून होणा-या खर्चाची मासिक विवरणपत्रे दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत 
पर्यटन संचालनालयास व शासनास न चुकता सादर करावीत. 

१३)या शासन निर्णयातील कामांना अवितरित निधीच्या ५०% च्या मर्यादेत निधी 
वितरित करण्यात येत असून जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित काम कोणत्याही 
अन्य योजनेतून / निधीतून पुर्ण करण्यात आले नाही याची खात्री करुनच निधीचे 
वितरण करावे. मंजूर असलेले काम कोणत्याही अन्य योजनेतून / निधीतून पुर्ण 
करण्यात आले असल्यास संबंधित कामास वितरित केलेला निधी शासनास 
परत करण्यात यावा व झालेल्या अनियमिततेबद्दल संबंधितांवर उचित कारवाई 
करण्यात यावी. 


१४ उपलब्ध करुन देण्यात येत असलेला निधी संबंधित यंत्रणेला वितरित 
करण्यापूर्वी आतापर्यंत झालेल्या कामाची तपासणी करुन कामाच्या 
गुणवत्तेबाबत खात्री केल्यानंतरच निधी संबंधित यंत्रणेला वितरित करण्यात 
यावा. 


१५) कामाची गुणनियंत्रण यंत्रणेद्वारे प्रत्यक्ष तपासणी करुन कामाच्या गुणवत्तेबाबत व 
कामाच्या सद्यस्थितीबाबतचा प्रमाणित अहवाल (छायाचित्रांसह) १ महिन्याच्या 
आत पर्यटन संचालनालयामार्फत शासनास सादर करण्यात यावा. 


१६) निधीबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र न चुकता पर्यटन संचाळनालयामार्फत 
शासनास सादर करण्यात यावे. 


१७) सदर काम पूर्ण झाल्यानंतर सदर कामाच्या देखभाळीची तसेच इतर अनुषंगिक 
कामांची जबाबदारी कार्यान्वयीन यंत्रणा व संबंधित संस्था यांची राहील. 


३. वर नमूद करण्यात आलेला खर्च हा सन २०२२-२३ या वर्षाकरीता मुख्यळेखाशीर्ष 
"मागणी क्रमांक झेडडी-४, ३४५२-पर्यटन, पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१ पर्यटन केंद्रे 
(०२) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना, (०२) (१८) पर्यटन 
विकासासाठी विविध ठिकाणांसाठी मूलभूत सुविधांकरीता अनुदाने (३४५२ १९५८) ३१ 
सहायक अनुदाने" या लेखाशिर्षाखाली मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. मंजूर 
करण्यात आलेल्या (प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत) सहायक अनुदानाची रक्‍कम 
आहरण करुन संबंधितांना वितरीत करण्याकरीता संबंधित सहायक जिल्हा नियोजन 
अधिकारी/ जिल्हा नियोजन अधिकारी यांना आहरण व संवितरण अधिकारी व संबंधित 
जिल्हाधिकारी यांना नियंत्रक अधिकारी घोषित करण्यात येत आहे. सिंदखेड राजा विकास 
आराखडा, बुलढाणा या कामाच्या सहायक अनुदानाची रक्‍कम वितरीत करण्यासाठी 
संचालक, पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी घोषित 


पृष्ठ १५ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०८/प्र.क्र.४३९/पर्यटन 


करण्यात येत आहे व त्यांनी घोषित केलेले अधिकारी आहरण व संवितरण अधिकारी 
राहतील. सदर निर्णयानुसार मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाची रक्‍कम त्यांनी संबंधित 
जिल्हा कोषागार कार्यालयात देयके सादर करुन संबंधितांना वितरीत करावी. सदर 
कार्यवाहीबाबतचा अनुपालन अहवाल पर्यटन संचालनालयास व शासनास एक महिन्यात 
सादर करण्यात यावा. 


४. प्रमाणित करण्यात येते की, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/ 
प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ अन्वये देण्यात आलेल्या सूचनेनुसार व अधिकाराच्या 
मर्यादेत सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत असून सदर शासन परिपत्रकामधील 
प्रत्येक अटींची पूर्तता करण्यात आली आहे. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं- 
२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ च्या परिशिष्टामधीळ तपासणीसूची बाबींची पूर्तता 
करण्यात आली आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/"/.॥0959॥॥8.00९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२३०३१६१३११०७७८२३ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


UJJWALA SANTOSH ® 
DANDEKAR 


( उज्ज्वला दांडेकर ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र हासन 
प्रति, 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र - 9, (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 

२. महालेखापाल, महाराष्ट्र - 2, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 

3. महाळेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा), मुंबई. 

४. संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

५. सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी. 

६. संचालक, पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, मुंबई 

७. सर्व संबंधित जिल्हा नियोजन अधिकारी. 

८. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

९. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 

१०.वित्त विभाग (का.व्यय-१५/अर्थोपाय / अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 

११.अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा) पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग,मंत्रालय, मुंबई (यांना 
आदेशात नमूद करण्यात आलेल्या संबंधित नियंत्रण अधिका-यांकडे निधी वितरीत 
करण्याच्या विनंतीसह) 

१२.निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


पृष्ठ १५ पैकी १५ 


